सन 2029-22 या आर्थिक वर्षामध्ये राष्ट्रीय 
क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत क्षयरुग्णांसाठी 
आवऱयक असणाऱ्या पुरक औषधे, औषधी- 
प्रयोगशाळा साहित्य या बाबींची लेखाशीर्ष 
२२१००१९१ अंतर्गत २१- पुरवठा व सामुग्री या 
उद्दिष्टाखाली रु. १,१९,८१,०५०,/- व लेखाशीर्ष 
२२१००६७४ अंतर्गत रु. १२,३२,३००,/- 
इतक्या रकमेची खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.५२/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २४मार्च, २०२२. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग), पुणे ६-यांचे पत्र क्र. जा.क्र. 
ससंआसे/मंजूरी.प्रशा/औभा/कुष्ठवक्षय/५८१५-१८ २०२२/दिनांक- 29.02.2022 
२) सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग), पुणे ६-यांचे पत्र क्र. जा.क्र. 
ससंआसे/मंजूरी.प्रशा/औभा/कुष्ठवक्षय/८७५४-५७ २०२२/दिनांक- २१.०३.२०२२ 
२) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्याकडील दिनांक १८.०३.२०२२ रोजीची मान्य टिप्पणी. 

प्रस्तावना:- 


सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग) , पुणे-६ यांनी त्यांच्या दिनांक २१.०२.२०२२ व 
दि.२१.०३.२०२२ च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये राष्ट्रीय 
क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत क्षयरुग्णांसाठी आवश्‍यक असणार्‍या पुरक औषधे, औषधी-प्रयोगशाळा 
साहित्य या बाबींची ळेखाजीर्ष २२१००१९१ अंतर्गत २१ - पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टाखाळी 
असलेल्या रक्‍कम रुपये.१,३३,१५,०००/- इतक्य रकमेतून रु. १,१९,८१,०५०,/- (अक्षरी रक्‍कम रु. एक 
कोटी एकोणीस लक्ष एक्याऐंशी हजार पन्नास फक्त) व लेखाशीर्ष २२१००६७४ अंतर्गत 29 - पुरवठा व 
सामुग्री या SEES असलेल्या रक्‍कम रुपये.१३,७०,०००/- इतक्य रकमेतून रु. १२,३२,३००,/- 
(अक्षरी रक्‍कम रु. बारा लक्ष बत्तीस हजार तीनशे फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.५२/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 


सहसंचाळक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग) , पुणे-६ यांनी त्यांच्या दिनांक २१.०२.२०२२ व 
दि.२१.०३.२०२२ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षामध्ये राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत क्षयरुग्णांसाठी आवश्‍यक असणार्‍या पुरक औषधे, 
औषधी-प्रयोगशाळा साहित्य या बाबींची लेखाज्ीर्ष २२१००१९१ अंतर्गत २१ - पुरवठा व सामुग्री या 
उद्दिष्टाखाली असलेल्या रक्‍कम रुपये.१,३३,१५,०००/- इतक्य रकमेतून रु. १,१९,८१,०५०,/- (अक्षरी 


रक्‍कम रु. एक कोटी एकोणीस लक्ष एक्याऐंशी हजार पन्नास फक्त) व लेखाशीर्ष २२१००६७४ अंतर्गत 
२१ - पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टाखाली असलेल्या रक्‍कम रुपये.१३,७०,०००/- इतक्य रकमेतून रु. 
१२,३२,३००,/- (अक्षरी रक्‍कम रु. बारा लक्ष बत्तीस हजार तीनशे फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस 
परिच्छेद क्र.०३ खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र 
अनुदानाचा तपशिल 
(Amount in RS.) 
Approved Administrativ 
Sr Budget in State | e Approval 
CRC code Name of Item Budget in Proposal AA | Budget 
2021-22 (In Rs.) Source 
(In Rs.) 
Binacular 
Microscope State 
1 | 229009849 1,33,15,000 1,19,81,050 Budget 
LED FM 
Microscope 
Objective Lense 
100 X(oil 
Imersion) 
State 
१००६७४ 
नी द Microscope Eye ५00 12,32,300 Budget 
plece 10 X 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.५२/आरोग्य-८ 


ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपठिल 


विवरणपत्र-१ 
(अंदाजित रक्कम रुपयांत) 
अक्र a सन 2029- । प्रशासकीय | अंदाजित | संख्या | एकूण खरेदीची 
२२ मान्यतेसाठीचा किंमत किंमत 
अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव प्रती नग 
तरतुद 
Binacular वळ 202 Houses 
es 229009849 | 913394000 ११९८१०५० डड 
LED FM 
७०७२५ | ९८ ६९३१०५० 
2 Microscope 
Total ११९८१०५० 
विवरणपत्र- २ 
aH लेखाशिर्ष | सन २०२१- | प्रशासकीय lea अंदाजित | एकूण खरेदीची 
२२ मान्यतेसाठीचा बाब किंमत किंमत 
अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव प्रती नग 
तरतुद 
Objective 
ति क्क qooX 24oo 340 ह का 
२२१००६७४ १३७०००० १२३२३०० Ol री 
immersion) 
2 Microscope 900 ३९७ ३५७३०० 
Eye piece10X 
Total 4232300 


०२. सदर खरेदीसाठी अंदाजे रुपये.१,१९,८१,०५०/- व रुपये.१२,३२,३००/- इतका खर्च अपेक्षित 
असुन सदरचा खर्च लेखाशीर्ष २२१००१९१ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या रु.१,३३,१५,०००/-व लेखाशीर्ष 
२२१००६७४ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या रु.१३,७०,०००/- इतक्या रकमेतून भागविण्यात येणार आहे . 
वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग) , पुणे-६ यांनी राष्ट्रीय क्षयरोग 
दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत, सन २०२१-२२, लेखाशीर्ष-२२१००१९१ खाली , क्षयरुग्णांसाठी आवश्‍यक 
असणार्‍या पुरक औषधे, औषधी-प्रयोगशाळा साहित्य यांचे खरेदीकरिता रु.१,३३,१५,०००/-(रुपये एक 
कोटी तेहतीस लाख पंधरा हजार) व लेखाशीर्ष २२१००६७४ खाली , क्षयरुग्णांसाठी आवश्‍यक 
असणार्‍या पुरक औषधे, औषधी-प्रयोगशाळा साहित्य यांचे खरेदीकरिता रु.१३,७०,०००/- (रुपये तेरा 
लाख सत्तर हजार) इतक्या रकमेच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे 
(परिशिष्ट-अ) व विनियोग प्रमाणपत्र प्रमाणित केले आहे. तसेच सदर प्रस्तावास आयुक्‍त आरोग्य सेवा 
संचालनालय,मुंबई यांनी त्यांच्या दि.१८.०३.२०२२ रोजीच्या टिपणी अन्वये मान्यता दिलेली आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.५२/आरोग्य-८ 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 

एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 

क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 

मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 

अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी, असे प्रस्तावित आहे. 

१) सदरहू औषधांची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू औषधांचे विनिर्देश़ गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक fast (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

३ )शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार 
विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७) सदर खरेदीसाठी अंदाजे रुपये.१,१९,८१,०५०/- व रुपये.१२,३२,३००/- इतका खर्च अपेक्षित 


असुन सदरचा खर्च राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत, सन २०२१-२२ ळेखाशीर्ष २२१००१९१ 
अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या रु.१,३३,१५,०००/- व लेखाशीर्ष २२१००६७४ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या 


रु.१३,७०,०००/- इतक्या रकमेतून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.५२/आरोग्य-८ 


कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार 
नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील मंजुर व शिल्लक अनुदानातुन व प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


१०)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग २/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेडा निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ 
दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. उपरोक्त परिच्छेद क्र.०३ मधील अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व 
खरेदी नियमानुसार व आवऱ्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आरोग्य सेवा 
संचाळनालय व सहसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षयरोग) , पुणे-६ यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


of. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६१५४८२६३३१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 
LAXMANRAO 


[_ A H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b 

ViJ AYKU M A R 380c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A 
71DA717A6A7250, 

[_ AX M A N R A serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5 
955AAF5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77E 
C30, cn=LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2022.03.24 16:55:48 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.५२/आरोग्य-८ 


) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
५) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oC 


co 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


£58) 


S 


eS 


we) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


